नायब तहसिलदार संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापना. 
(नाशिक विभाग). 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्र.बदली-२०२३/प्र.क्र. १८०/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ :- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकिय कर्तव्य पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 


शासन STAT : - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकिय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार, नायब 
तहसिलदार संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नायब तहसिलदाराचे नाव व पदनाम बदलीने करण्यात आलेली पदस्थापना 
za ; 2. 3. 
7 . श्री. विजय बी. खताळे, नायब तहसिलदार सहाय्यक करमणुक कर अधिकारी नाशिक, जि. 
(निवडणूक), १२४, नाशिक मध्य विधानसभा | नाशिक 
मतदार संघ, नाशिक 


२. श्री. बी.डी. लिलके, नायब तहसिलदार नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल कार्यालय 
(निवडणुक), तहसिल कार्यालय पेठ, जि. चांदवड, जि. नाशिक 
नाशिक 


२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येत असून, उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना बदलीने पदस्थापना 
दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी ते धारण करत असलेल्या पदावरुन या 
आदेशान्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


३. संबंधित अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत deske9- 
rfd@mah.gov.in या ई-मेलद्वारे/टपालाद्वारे शासनास त्वरित कळवावे. 


४. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयत्तेर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित 
केलेल्या उक्त तरतुदीनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापुर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे 
निदर्डानास आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. १८६/१६/का. १४, 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. १८०/ई-९ 


दि.२३.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद 
घ्यावी. सदर आदेशान्वये दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय 
आयुक्‍त नाशिक, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी तात्काळ शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करावी व तसा 
अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


प. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित 
अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर 
रूजू न झाल्यास, त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल, 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. संबंधित अधिकाऱयास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
सदर अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर 
अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


७. सदरहू बदली आदेझ्ञानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ही गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरूद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


८. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२९११५५२४६६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
५ A N J AY R AG H U N AT H Enc ncove EN OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 


2.5.4.20=c8a7 d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d749629970f349 
fc6ed260, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
B A N KA R serialNumber=C5917E56B0DA5 16AB259D846D5 16CB0584DCES5E9A2E73C 
OA35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY RAGHUNATH BANKAR 
Date: 2024.01.29 11:54:26 +05'30" 
(संजय र. बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
प्रत, 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 

) 


मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. १८०/ई-९ 


६) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

७) प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई . 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

९) संबंधित आहरण व वितरण अधिकारी. 

qo) संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्यामार्फत) 
११) सह सचिव (ई-९) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


